१२ 


प्रस्तावना : 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई व अधिपत्याखालील of प्रादेशिक 
कार्यालये, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, प्रगत 
व्यवसाय प्रशिक्षण पध्दती, यंत्रनिगराणी व दुरुस्ती 
पथक, मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र, 
शासकीय औद्योगिक कर्मशाळा व तत्सम केंद्र, 
औद्योगिक कामगारांसाठी सायंकालीन वर्ग, हायटेक 
प्रशिक्षण योजना व शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत 
२७ बिगर आदिवासी संस्थांमधील ४८६ योजनांतर्गत 
कार्यरत असलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन पुरकपत्र क्रमांक : आयटीआय-२०१९/प्र.क्र. ३८/व्यशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ एप्रिल, २०२२ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय १००५/(१९६/०४) व्यशि-२ दि. २४.०८.२००६ 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्र. आयटीआय-१००६/(४२/०६)/व्यशि-२ दि.२१.०९.२००६ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय १००४/(२४७/०४) व्यशि-२ दि. ३०.०९.२००६ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय १००६/(६६/०७ व्यशि-२ दि. १३.०६.२००८ 
उ.व तं. शि. विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय १००५/(१६६) व्यशि-२ दि. १२.०४.२००६,१२.०३.२००९ 

उ. व तं. शि. विभाग, शा.नि.क्रआयटीआय १००६/(२३७/०६) व्यशि-२ दि. १२.०४.२००६,१२.०३.२००९ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय २००८/(६०/०९) व्यशि-३ दि. ०३.०२.२०१० 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय २००९/(५०/०९) व्यशि-३ दि. २५.०३.२०११ 
संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. ४/आस्था-३/ 
मुदतवाढ/०६८/का.४ दिनांक ०२.०३.२०२२ 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दिनांक २२/०२/२०२२ 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचा शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१९/ प्र.क्र.३८/ 
व्यशि-३ दिनांक १४.०३.२०२२ 

संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. ४/आस्था-३/ मुदतवाढ/ 
०६८/का.४ दिनांक १२.०४.२०२२ 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनाळय यांच्या अधिपत्याखाळिळ शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधीळ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळेली आहे. संदर्भ क्र. १२ अन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


संचालनालयाने सदर अस्थायी पदांमध्ये संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये ठिल्प कारागिर 


शासन पुरकपत्र क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र. ३८/व्यशि-३ 


प्रशिक्षण योजनेंतर्गत नवनिर्मित ३२ तालुक्यामध्ये नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु 
करण्याकरीता ५७६ अस्थायी पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी २७ बिगर आदिवासी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाकरीता मंजूर ४८६ अस्थायी पदे या अस्थायी पदांना मुदतवाढ दिली 
नसल्याने त्यांचा वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असे कळविले आहे. त्याअनुषंगाने सदर पदांना 
मुदतवाढ मुदतवाढ देण्याबाबत संदर्भ क्र. १२ अन्वये विनंती केलेली आहे. 


शासन पुरकपत्र 


संदर्भ क्र. ११ अन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या 
अधिपत्याखाळिल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील संदर्भाधिन शासन निर्णय सोबत प्रपत्र 
अ, ब, क, ड, ई, फ व ज अन्वये अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यासोबत बिगर आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाकरीता 
मंजूर ४८६ अस्थायी पदांना प्रपत्र ग मध्ये दर्शविल्यानुसार दिनांक 09.03.2022 ते दिनांक 
३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या  ७१/१॥/.तीक्षीवा8 98.9०”. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०४१२१७२१२८०६०३ नुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. हे 
पुरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Vinod Sheshrao Bond 
er 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 
Vinod Sheshrao ॥॥०५॥४॥५५५५५०५०५५०७४०” 


2.5.4. 
6ee2d5f7¢149534, 


B O n d r e serial INumber=c313a8b86d67716d182c41d1e22f57d99¢Bee5f4654a 
216d8fe23b5ad24ed271, cn=Vi 


ste: 2022.04.12 17:22:45 +05'30' 


(विनोद बोंदरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


bd97b779f6F1 e9e6149131 1a06aac663b01b00963F2e754c 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३. संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-०१ 
४. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, (संचालनायामार्फत) 
५. उपसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
(संचालनालयामार्फत) 
६. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालये (संचालनायांमार्फत) 
७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागर कार्यालय (संचालनालयामार्फत) 
ह 
९ 


. सर्वप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनालयामार्फत) 
. सर्वअंशकालीनप्राचार्य, मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र (संचालनालयामार्फत) 
१०.सर्वप्राचार्य, प्रगत व्यवसाय प्रशिक्षण पध्दती (संचालकांमार्फत). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र. ३८/व्यशि-३ 


११.यंत्र निगराणी कार्यशाळा पथकद्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पनवेळ/अमरावती 
(संचालनालयामार्फत) 

१२.सर्व शासकीय औद्योगिक कार्यशाळा व तत्सम केंद्र (संचालनालयामार्फत) 

१३.हायटेक प्रशिक्षण योजना, पुणे (संचाळकांमार्फत). 

१४.सर्व अंशकालीन प्राचार्य, औद्योगिक कामगारांसाठी संवर्ग (संचाळनालयामार्फत) 

१५.अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.अवर सचिव (का. १४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी (व्यशि-१/व्यशि-२/व्यशि-५/रोस्वरो-२), कौशल्य 
विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवड नस्ती (व्यशि-३), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन पुरकपत्र क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र. ३८/व्यशि-३ 


प्रपत्र-ग 


शिल्पकारागिर प्रशिक्षण योजनांतर्गत नवनिर्मित ३२ तालुक्यांमध्ये नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थां 
सुरु करण्याकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या २७ बिगरआदिवासी संस्थांमधील ४८६ योजनांतर्गत अस्थायी पदे 


= ७व्या वेतनआयोगानुसार ee 
अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 
वेतनस्तर 
गट-ब 
ie प्राचार्य TIA रु.४७६००- २७ 
१५११०/- 
एकूण गट-ब २७ 
२ | गटनिदेशक एस-१५ रु.४१८००- २७ 
१३२३००/- 
३ | शिल्पनिदेशक एस-१४ रु.३८६००- २१६ 
१२२८००/- 
४ | गणित एस-१४ रु.३८६००- २७ 
चित्रकला १२२८००/- 
निदेशक 
५ । वरिष्ठ लिपिक एस-८ रु.२५५००- २७ 
८११००/- 
६ | कनिष्ठ लिपिक एस-६ रु.१९९००- २७ 
६३२००/- 
७ | सहाय्यक एस-६ रु.१९९००- २७ 
भांडारपाल ६३२००/- 
एकूण गट-क ३५१ 
गट-ड 
८ | शिपाई एस-१ रु.१५०००- २७ 
४७६००/- 
९ | चतुर्थश्रेणी एस-१ रु.१५०००- ८१ 
कर्मचारी ४७६००/- 
गट-ड १०८ 
एकूण ४८६ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


